मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील पथक कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ५९ पदांना दि.०१/१०/२०१८ 
ते दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र. सेवासा-०११८ /(प्र.क्र.१०/२०१८) /यांत्रिकी 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २३/१०/२०१८. 


पहावे : १) शासन निर्णय, जळसंपदा विभाग, क्र.सेवासा-०११८/(प्र.क्र.१०/२०१८ )/यांत्रिकी, 
दि. ०३/०४/२०१८. 
२) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे पत्र क्र.मुअयां/आस्था -६ / 
२४४१ /२०१८, दि. ०६/०९/२०१८. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे कार्यालयातील व सदर 
कार्यालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील पथक कार्यालयामधील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५९ 
पदांना सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या 


कालावधीसाठी मुदतवाढ मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा खर्च "मागणी क्र. "आय-५,४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील 

भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण (००१) संचालन व प्रशासन (योजनांतर्गत) आस्थापना (०९ ) मुख्य 

अभियंता (यांत्रिकी) नाशिक (४७०१६८८३) " या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 

अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि- २०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेवासा-०११८ /(प्र.क्र.१०/२०१८ )/यांत्रिकी 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२४११०१२१८१२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
V ij e n d ra >) ra b h a ka r Pawanka by Vijendra Prabhakar 


IN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C 
P a | wa n ka r = IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2018.10.24 11:12:44 +05'30' 


सोबत : विवरणपत्र १व २ (वि. प्रपाळवणकर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, अग्रेषित. 

१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

३) वित्त विभाग (व्यय-१२/विसू-१), मंत्रालय, मुंबई. 

४) मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

५) कार्यकारी अभियंता, संनियंत्रण व किंमत नियंत्रण पथक, नाशिक. 
६) अवर सचिव (अर्थ-१/आ (प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ यांत्रिकी कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र क्र. १ 
शासन निर्णय क्र. सेवासा- ०११८/ ( प्र.क्र.१०/२०१८) / यांत्रिकी 
दिनांक: २३/१०/२०१८ चे सहपत्र. 


(नियत अस्थायी आस्थापना) 
कालावधी दि. ०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची 
संख्या 
अ) मुख्य अभियंता, (यांत्रिकी) जलसंपदा विभाग नाशिक 
oa सहा. मुख्य अभियंता aa 
2 उप अभियंता, ३ 
3 सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ५ 
1 ४ | सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (विद्युत) 1 १ 
५ लेखाधिकारी १ 
& कामगार अधिकारी Pa 
| 8 विशेष अधीक्षक 1 aaa 
८ अधीक्षक १ 
९ । उच्चश्रेणी लघुलेखक Pa 
| 9 o _। प्रथम लिपिक 1 १ 
शि शं १ भांडारपाल १ 
१२ ।आरेखक a 
१३ ।सहा. आरेखक 1 aa 
| a | अनुरेखक q 
१५ | वरिष्ठ लिपिक ३ 
१६ । कनिष्ठ लिपिक ३ 
| ae | लघुटंकलेखक २ 
१८ | वाहनचालक १ 
१९ ।नाईक 1 ia 
२० । शिपाई ४ 
२१ । चौकिदार १ 
एकूण ३५ 
॥ य 
Palwankar 0) 7 0016 बनी 

(वि.प्रपालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र क्र. 2 
शासन निर्णय क्र. सेवासा- ०११८/ ( प्र.क्र.१०/२०१८) / यांत्रिकी 
दिनांक: २३/१०/२०१८ चे सहपत्र. 
(नियत अस्थायी आस्थापना) 
कालावधी दि. ०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची 
संख्या 
ब) कार्यकारी अभियंता, सनियंत्रण व किमत नियंत्रण पथक, 
नाशिक 

La कार्यकारी अभियंता, a a 

2 उप कार्यकारी अभियंता, १ 

3 सहा.शाखा/कनिष्ठ अभियंता, (यांत्रिकी) ३ 

1 ४ | प्रथम लिपिक 1 ae 

५ सहा. आरेखक १ 

६ ।अनुरेखक | | 

| 8 वरिष्ठ लिपिक ३ 
कनिष्ठ लिपिक ४ 

९ लिपिक नि टंकलेखक २ 

| 9 ०  । वाहनचालक ae 

| aa | १ ।नाईक १ 

१२ । दप्तरी १ 

१३ । शिपाई 3 

| १४ | चौकिदार १ 
एकूण २४ 

Vijendra Prabhakar 2" i= WeuaPathaaPaanar, on 
P a | wan ka [ य hod 1 att ose बैगा 
(वि.प्रपालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


